भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.३०८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १० सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ ची दिनांक २८/०८/२०१८ ची शिफारस 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव पदस्थापना 


दि श्री.संदिप सिंग गिल सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, परभणी 
ग्रामीण उपविभाग, परभणी 

२ _  श्री.सोमय विनायक मुंडे सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, 
अंजनगांव उपविभाग, अमरावती 
ग्रामीण 

३ श्री.पवन मारोती बनसोड सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, वाशिम 
उप विभाग, वाशिम 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी 
यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.३०८/पोल-१ 


उ सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१८०१३१६८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


K bs | A G क k d Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

ठे | ठे ५ ry ठे | Wa 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.09.10 18:31:35 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 


4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस अधीक्षक, परभणी, अमरावती ग्रामीण, वाशिम 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
९. संबंधित अधिकारी. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, अमरावती ग्रामीण, वाशिम 
१२.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


